सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतिबंध. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का.३१ (AT) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-२८ जुलै, २०२२ 
वाचा:- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.शापसे-१००६/प्र.क्र.१६९/२८-अ, दि.२७.०८.२००९ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२९.०६.२०१७ 
३) वित्त विभागाचे पदनि-२०२१/प्र.क्र.७४/२१/आपुक, दि.०५.०१.२०२२ चे पत्र व त्यासोबतचे 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.२६.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
कार्यालयातील आकृतिबंध यापूर्वी संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये अंतिम करण्यात आला होता. आता 
प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित 
आकृतिबंध निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये देण्यात 
आलेले आहेत. त्यानुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध निश्चित करणयाबाबतचा 
प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. 
उच्चस्तर सचिव समितीने दि.२६.११.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील १८८ पदांपैकी ३३ पदे कमी करून १३८ नियमित पदे व १७ पदांचे मनुष्यबळ 
बाह्ययंत्रणेकडून घेण्याबाबतच्या सुधारित आकृतिबंधाच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली असून समितीने मंजूर 
केलेल्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - “अ” नुसार १३८ नियमित पदांस व विवरणपत्र- “ब” नुसार 
१७ मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ५६ संवर्गापैकी २१ संवर्ग मृत 
करण्यात आले आहेत. सुधारित आकृतिबंधात एकूण २५ संवर्ग करण्यात आले आहेत. 
३. वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक लेखापाल, व वरिष्ठ लिपिक तथा रोखपाल (वेतनश्रेणी रु.५२००- 
२०२००, ग्रेड पे २४००) (एस ८ : रु.२५५००-८११००) या तीन संवर्गाचे एकत्रिकरण करून “वरिष्ठ लिपिक” 
असा एकच संवर्ग करण्यात आला आहे. 
४. नोंदणी पर्यवेक्षक व सहायक नोंदणी पर्यवेक्षक (वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२००, ग्रेड पे रु.२४००) (एस- 
८ : २५५००-८११००) या दोन संवर्गाचे एकत्रिकरण करून त्यांचे “नोंदणी पर्यवेक्षक” असा एकच संवर्ग तयार 
करण्यात आला आहे. 
ष्‌. नोंदणी लिपिक व नोंदणी सहायक (वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२००, ग्रेड पे १९००) (एस-६ : १९९००- 
६३२००) या दोन संवर्गांचे एकत्रिकरण करुन त्याचे “नोंदणी लिपिक” असा एकच संवर्ग तयार करण्यात 
आला आहे. 
६. सहाय्यक कार्यादेशक, मुख्य यांत्रिक व वाहन तपासणीस (वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२००, ग्रेड पे 
रु.२४००) (एस-८ : २५५००-८११००) या संवर्गांचे एकत्रिकरण करून “मुख्य यांत्रिक” असा एकच संवर्ग 
तयार करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का.३१ (शापसे) 


9. सहायक यांत्रिक व कनिष्ठ यांत्रिक (वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२००, ग्रेड पे रु.१९००) (एस-६ : 
१९९००-६२३२००) या दोन संवर्गाचे एकत्रिकरण करून त्याचे “सहायक यांत्रिक” असा एकच संवर्ग तयार 
करण्यात आला आहे. 
८. प्रमुख विजतंत्री, सहा.सज्जक, विजेरीकार, सहा. विजेरीकार, कातारी, सहा.कातारी, तुषार 
चितारी, सहा.तुषार चितारी, सहा.लोहार, संधारक, सहा.संधारक, सहा.रेडीयेटर यांत्रिक, टायरमन, भांडार 
खरेदीकार, वेचणीकार, अकुठाळ कामगार, स्वच्छक, धुणारा, हमाल सहा.टायरमन, खरवडणारा, शिपाई, 
पहारेकरी, सफाईगार हे संवर्ग मृत संवर्ग करण्यात आले आहेत. 
९. वीजतंत्री (वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२००, ग्रेड पे रु.१९००) (एस -६ : १९९००-६२३२००) या संवर्गाचे 
नामाभिधान बदलून ते “वीजतंत्री तथा वातानुकुलित यांत्रिक” असे करण्यात आले आहे. 
१०. विवरणपत्र -“अ” येथील जे संवर्ग मृत ठरविण्यात आले आहेत, त्या संवर्गात जितके कर्मचारी 
कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यात यावीत. सदर अधिसंख्य पद त्यावर कार्यरत व्यक्‍तीच्या 
सेवानिवृत्ती / राजीनामा / मृत्यू इ. कारणामुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ते पद आपोआप रद होईल. 
१०. विवरणपत्र -“ब” मध्ये नमूद १७ मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादेत गट-ड संवर्गातील apa कामगार, 
स्वच्छक, धुणारा, शिपाई, पहारेकरी, सफाईगार या पदनामांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. तथापि, उक्त संवर्गात सध्या अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित 
मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. 
११. बाह्ययंत्रणेद्वारे पदांच्या सेवा घेतांना वित्त विभागाच्या दिनांक २७.०९.२०१०, दि.०२.०२.२०१३, 
दि.०२.१२.२०१३, दि.०२.०८.२०१६ व दि.३०.०९.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे 
पालन करण्यात यावे. तसेच संवर्गनिहाय सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्याऐवजी संवर्गाचे एकत्रिकरण करून 
(multitasking करणारा कर्मचारीवृंद) बहुउद्देशिक स्वरुपाच्या सेवा बाह्यंत्रणेद्वारे याव्यात. 
१२. शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील नियमित पदांकरिता तसेच 
बाह्ययंत्रणेद्दारे भरण्यात येणाऱ्या पदांकरिता होणारा खर्च शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयासाठी 
असलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या त्या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
१३. हा झासन निर्णय उच्चस्तरिय सचिव समितीच्या दिनांक २६.११.२०२१ रोजी झालेल्या २०२१ मधील 
९ व्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मान्यतेस अनुसरून व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं २९५/ 
आपुक, दि.३०.०५.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८२५१५३७३२६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADI 


DILIP NANDKUMAR ५ stain 
25. 4b 1da429ec 9f808e2f1 42fb8df848a9c440a68828f95757 1e8! 
DESHPANDE : sco 


(दिलीप देशपांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- विवरणपत्र -“अ” आणि “ब” 


प्रति, 

१ उप सचिव राजशिष्टाचार तथा पदसिद्ध संचालक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, मुंबई 

४ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का.३१ (शापसे) 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-४)/ (आपुक) / (सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई 
नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 

निवड नस्ती. 


eon Sf O&M 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का.३१ (शापसे) 


विवरणपत्र - अ 
शासन निर्णय क्र.शापसे-३४९७/प्र.क्र.१५४/का-३१ (शापसे), दि. २८/०७/२०२२ चे सहपत्र 
सध्याचा आकृतिबंध 1 सुधारित आकृतिबंध  11)1||_|||__ | 
अ.क्र. | पदनाम गट पध्य अ.क्र | पदनाम oe मंजूर प 
मंजूर पदे 

१ नियंत्रक अ (राजपत्रित) ११ नियंत्रक एस-२०: ५६१००-१७७५०० दिक | 

एकूण गट अ le एकूण गट अ 1 ९. 
२ लेखाधिकारी ब (राजपत्रित) १२ लेखाधिकारी | एस-१६: ४४९००- १४२४०० शिक. 
3 कार्यालय अधीक्षक ब iE sratera arate | धीक्षव एस-१५: ४१८००-१३२३०० 1 ९. 
डु सहा.अधिक्षक कर्मशाळ ब gly सहा.अधीक्षक (कर्मशाळा) | एस-१५: ४१८००-१३२३०० दिक 
ष्‌ प्रमुख लिपिक ब (अराजपत्रित) १५ प्रमुख लिपिक एस-१४: ३८६००-१२२८०० P= ९. 
रि सहा.लेखाधिव ब (अराजपत्रित) २६ सहा.लेखाधिव एस-१५: ४१८००-१३२३०० २ 

एकूण गट ब ऱि एकूण गट ब & 
\9 वरिष्ठ लिपिक क ४७ वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० णं 
८ सहा.लेखाप क २ 
९ वरिष्ठ लिपिक तथा क १ 

रोखपाल 
१० लिपिक-टंकलेखक क १२८ लिपिक टंकलेखक एस-६: १९९००-६३२०० १२ 
ag दणी पर्यवेक्षक क a दणी पर्यवेक्षक एस-८: २५५००-८११०० २ 
१२ सहा.नोंदणो पर्यवेक्षक क g 
१३ दणी लिपिक क ३ | १० दणी लिपिक एस-६: १९९००-६३२०० शड 
ay दणी सहायक क डु 
१५ वाहन चालक क ६३ | ११ वाहन चालक एस-६: १९९००-६३२०० ५५ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का.३१ (शापसे) 


सध्याचा आकृतिबंध 1 सुधारित आकृतिबंध 11)1|1|_|_||||_ | 

अ.क्र. | पदनाम गट पध्य अ.क्र । पदनाम aaa मंजूर पदे 
मंजूर पदे 

१६ 'का्यदेशक 11 क १ | १२ 'कायदेशक 11 एस-१०: २९२००-९२३०० 1 ९| 

१७ सहा.कार्यादेशर क १ | १३ मुख्य यांत्रिक एस-८: २५५००-८११०० १३ 

RC मुख्य यांत्रिक क १२ 

१९ वाहन तपासणीस क २ 

२० सहा.यांत्रिक क १३ | aw सहा.यांत्रिक एस-६: १९९००-६२३२०० १२ 

२९ कनिष्ठ यांत्रिक क १ 

२२ प्रमुख विजतं क १।१५ । प्रमुख विजतंत्री (मृत संवर्ग) — | एस-८: २५५००-८११०० = 

२३ लि क २ | १६ वजतंत्री तथा वातानुकुलित । एस-६: १९९००-६३२०० २ 

यांत्रिक 

२४ । सज्जक क १।१७ । सज्जक एस-८: २५५००-८११०० शिका 

Qu सहा.सज्जक क २ | १८ सहा. सज्जक (मृत संवर्ग)  । एस-६: १९९००-६३२०० 10 

२६ fee | क १ | १९ वजेरीकार (मृत संवर्ग) एस-८: २५५००-८११०० 10 

२७ । सहा.विजेरीव क १। २० | सहा.विजेरीकार(मृत संवर्ग) । एस-६: १९९००-६३२०० शिंग 

२८  । सुतार तथा बॉडी दुरुस्तीकार । क १।२१ | Ga तथा बोडी दुरुस्तीकार | एस-६: १९९००-६३२०० हांव 

२९ Sister | क १ | २२ sister | एस-८: २५५००-८११०० 1 ९. 

३० art कक १ | २३ Prat (मृत संवर्ग) एस-८: २५५००-८११०० =, 

32 सहा.व क १। २४ | सहा.कातारो (मृत संवर्ग) एस-६: १९९००-६३२०० 10 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का.३१ (शापसे) 


सध्याचा आकृतिबंध 1 सुधारित आकृतिबंध  11)1||_|||__ | 
अ.क्र. | पदनाम गट Tez अ.क्र | पदनाम aaa मंजूर पदे 
मंजूर पदे 
३२ तुषार क 9) २५ | PER चितारी (मृत संवर्ग)  । एस-८: २५५००-८११०० शि 
३३ सहा.तुषार क २ २६ | सहा.तुषार चितारी (मृत एस-६: १९९००-६३२०० शग 
संवर्ग) 
३ कथिलगार क २ | २७ । कथिलगार एस-८: २५५००-८११०० 1 ९. 
३५ सहा. कथिलगार क PREY सहा.कथिलगार एस-६: १९९००-६३२०० 1 ९| 
३६ |लोहारा के १1२९ [MR | एस-८: २५५००-८११०० शिका 
३७ । सहा. क १। ३० | सहा.लोहार (मृत संवर्ग) एस-६: १९९००-६३२०० | 
३८ संधारक क १ | ३१ संधारक (मृत संवर्ग) एस-८: २५५००-८११०० 10 
३९ सहा.संधारक क | ३२ सहा. संधारक (मृत संवर्ग)  । एस-६: १९९००-६२३२०० | 
४० | सहा.रेडिएटर यांत्रिक क १ | ३३ सहा.रेडीयेटर यांत्रिक (मृत  । एस-६: १९९००-६३२०० शं 
संवर्ग) 
ड्श टायरमन क १| ३४ | टायरमन (मृत संवर्ग) एस-६: १९९००-६३२०० 10 
श्र भांडारपाल क १ | ३५ भांडारपाल एस-७: २१७००-६९१०० 1 ९. 
¥3 भांडार सहायक क १ ३६ भांडार सहाय्यक एस-६: 88800-3200 1 ९. 
४४ | भांडार ख क १। ३७ । भांडार खरेदीदार (मृत संवर्ग) | एस-६: १९९००-६३२०० शि 
eu 'वेचणीकारा | क १। ३८ वेचणीकार (मृत संवर्ग) एस-६: १९९००-६३२०० 10 
४६ | समयपाल क २ | ३९ समयपाल एस-६: १९९००-६३२०० शिका 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का.३१ (शापसे) 


सध्याचा आकृतिबंध 1 सुधारितआकृतिबंध  1ढ|।|।|]| | 
अ.क्र. | पदनाम गट पध्य अ.क्र | पदनाम arta मंजूर पदे 
मंजूर पदे 
'एकूण गट क १५२ 'एकूण गट क १२० 
४७ । कुशल सहायक ड ११ | ४० | कुशल सहाय्यक एस-३: १६६००-५२४०० 1१९. 
४८ । अकुशल कामगार ड २ | ४९१ | अकुशल कामगार (मृत एस-१: १५०००-४७६०० पि 
४९ | ea S ३ संवर्ग) 
५०  । धुणारा द g 
५१ | हमाल ड शिया 
५२ | सहा.टायरमन 1 ४२ । सहा.टायरमन (मृत संवर्ग | एस-३: १६६००-५२४०० शि 
५३  । खरवडणारा ड १ | ४३ । खरवडणारा (मृत संवर्ग) एस-२: १६६००-५२४०० | 6| 
uy शिपाई ड ४ | ४४ । शिपाई (मृत संवर्ग) एस-१: १५०००-४७६०० | 
Qu [पहारेकरी S ३ | ४५ | Tenant (मृत संवर्ग) एस-१: १५०००-४७६०० |_ - 
uk wee | ड ¥ | ४६ THEM (मृत संवर्ग) एस-१: १५०००-४७६०० | i 
एकूण ड व २९ एकूणड द शिक! 
'एकूण अ--ब--क--ड १८८ 'एकूण अ--ब--क--ड १३८ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का.३१ (शापसे) 


विवरणपत्र - ब 


शासन निर्णय क्र.शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का-३१ (शापसे), दि.२८/०७/२०२२ चे सहपत्र 


शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर खालील १७ मनुष्यवळ संख्येच्या मर्यादेत गट-ड संवर्गात खालील पदनामांच्या बहूउद्देशिय 
स्वरुपाच्या सेवा (Multitasking) सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अक्र. |सेवा 1111 1111 संख्या 
ae} APMS कामगार, स्वच्छक, धुणारा, हमाल ६ 
२ शिपाई 
३ पहारेकरी 
४ सफाईंगार 
एकूण PW 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


